श्रीम. शैला सारंग, तत्कालिन सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण, नांदेड यांच्याविरुद्ध प्राप्त तक्रारींची चौकडी 
करण्यासाठी गठित समितीस अहवाल सादर 
करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. तक्रार २०१८/प्र.क्र.२७५/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- (१ शासन निर्णय क्र. तक्रार-२०१८/प्र.क्र.२७५/मशि-१, दि. १४.११.२०२२. 
(२) ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र दिनांक १४.१२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये, सन २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मा. मंत्री 
(उच्च व तंत्र शिक्षण) यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार श्रीम. शैला सारंग, तत्कालिन सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण, नांदेड यांच्याविरुद्ध प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी श्री. दत्तात्रेय क्षीरसागर, 
संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली 
आहे. सदर समितीने प्रस्तुत प्रकरणाची चौकशी करुन एक महिन्याच्या आंत शासनास अहवाल सादर 
करावयाचा आहे. संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील पत्रान्वये एक सदस्यीय समितीने प्रस्तुत प्रकरणाची चौकशी 
करुन अहवाल सादर करण्यासाठी ३ महिन्याची मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार सदर 
समितीस प्रस्तुत प्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये, श्रीम. शैला सारंग तत्कालीन सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण, नांदेड यांच्याविरुद्ध प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी एक सदस्यीय समिती गठित 
करण्यात आली आहे. सदर समितीने केलेल्या विनंतीनुसार, प्रस्तुत प्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल सादर 
करण्यासाठी दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत मुदत वाढवून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
२. सदर समितीने श्रीम. शैला सारंग, तत्कालिन सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नांदेड यांच्याविरुद्ध प्राप्त 
झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करुन, उपरोक्‍त मुदतीत अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२८१५१५०१६६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
Date: 2022.12.28 15:18:38 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री (उ. व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 


( 
( 
( 
(४) श्री. दत्तात्रेय क्षीरसागर, ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः तक्रार २०१८/प्र.क्र.२७५/मशि-१ 


(4) विभागीय सहसंचालक, seg शिक्षण, नांदेड विभाग, नांदेड. 

(६) श्रीम. शौळा सारंग, सहा. प्राध्यापक, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, नांदेड. 
(विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नांदेड यांच्यामार्फत) 

(७) कक्ष अधिकारी (सा.शि.-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

(८) निवडनस्ती (मशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


